अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील २ विभाग व उपविभागातील 
नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दिनांक ०१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ २०१८/(२१००/प्र.क्र.५४७/मोप्र-(२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १५/११/२०१८ 


पहावे:- १. शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-०७१८/प्र.क्र.३४०)/मोप्र-२ दि.०७.०९.२०१८. 
२. अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र.३८३४/नापामंना/आस्था-३/ 
२०१८,दि. १६/१०/२०१८ 
३. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आ.पु.क, दि.०७/०९/२०१८. 
४. पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय, क्र.आढावा १००२/(३३५/२००२)/आ(प्र.शि.), दि.०६/०२/२००३. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन wy येथील शासन निर्णय अन्वये पाटबंधारे विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय 
आस्थापनेचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, 
नागपूर तसेच त्यांच्या अधिपत्याखाळीळ कार्यकारी अभियंता, निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग, वर्धा व कार्यकारी 
अभियंता, निम्न वर्धा कालवे विभाग, वर्धा व उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २५७ तसेच 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २५ पदांना संदर्भीय क्रमांक १ अन्वये दिनांक ०१.०३.२०१८ ते 
३०.०९.२०१८ पर्यंत चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. संदर्भ क्रमांक ३ चे वित्त विभागाचे शासन 
निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच 
यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात 
SSS नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते दिनांक 
२८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 
शासन निर्णय :- 

आता संदर्भीय क्रमांक २ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार सोबतच्या विवरणपत्र १ व २ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार उपरोक्‍त कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २५७ तसेच रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील २१ पदांना दिनांक ०१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासनाची मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 

उपरोक्त मुदतवाढ खालील अटींचे अधिन राहून देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या काळावधीत कार्यरत असतील. 

२) ही पदे आकृती बंधानुसार मंजूर असतील. 
३) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करण्यात यावेत. 
) 
) 


४) सदर पदे पुढे चालु ठेवणे आवश्‍यक आहे. 
५) पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह जे त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत तसेच रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांचे नावे व सेवानिवृत्तीच्या दिनांकासह सादर करण्यात यावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः . मुदतवाढ २०१८/(२१००)/प्र.क्र.५४७/मोप्र-(२) 


नियत अस्थयी आस्थापनेवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाञ्रीर्ष ४७०१, मोठे व 
मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च- (८०- सर्वसाधारण (१९०), सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतील गुंतवणूका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली STATA (वेतन), (०४)(०२) 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (अनिवार्य) (संगणक संकेतांक ४७०१ आय 
१७१)(दत्तमत)” तसेच रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील होणारा खर्च मागणी क्र. “आय-५, मुख्य ळेखाशीर्ष 
४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च (८०)सर्वसाधारण,(१९०)सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणुका (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भागभांडवली अंशदान (०२)(०२)विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ एच ६६५(दत्तमत)” यालेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा 

हे आदेश वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक ०७/०९/२०१८ 
नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११५१७१२३८१९२७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Abh ay Keshaorao Dict o~coverment OF Ma पकी का वाची प्त 


Yedsikar या 
(अभय येडसीकर) 
सोबत:- विवरणपत्र १ व विवरणपत्र २ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- सहपत्रासह, 
१. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई 
२. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर 
३. महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर 
४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
५. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर, 
६. अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर 
त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजुरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची 
संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे नमूद केलेले लेखाशिर्ष चुकीचे 
असल्याने सुधारण्यात आलेले आहे. भविष्यात प्रस्ताव पाठवितांना अचुक लेखाशिर्ष नमूद करण्याची दक्षता 
घ्यावी. 
७. अर्थ-१/आ.(प्रशि), कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. मोप्र-(२) Were. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः . मुदतवाढ २०१८/(२१००)/प्र.क्र.५४७/मोप्र-(२) 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१८/(२१००)/प्र.क.५४७/मोप्र-२, दि.१५/११/२०१८ चे सहपत्र 
नियत अस्थाई आस्थापनेवरील एकूण २५७ पदे (०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९) 


विवरणपत्र १ 
अ.क्र. कार्यालयाचे नांव पदनाम एकूण पद संख्या 
1 १_| २ ३ 1 || 
1 १_| अधीक्षक अभियंता, |. अधीक्षक अभियंता ___ 1) 
नागपूर पाटबंधारे मंडळ, | २ | उपअधीक्षक अभि./सहा.अधीक्षक अभि. शिका 
नागपूर ३ | सहा.अभि.श्रेणी-२/शाखा अभि/क.अ. ३ 
४ | अधीक्षक i ed 
५ | मुख्य आरेखक a ae 
६ | प्रथम लिपीक शिळा 
७ | वरिष्ठ लिपीक ४ 
८ | कनिष्ठ लिपीक ४ 
९ | संगणक |) = 
१० ० | टंकलेखक ३ 
।_११_ | उच्चश्रेणी लघुलेखक/निम्नश्रीणी लघुलेखक | 9 | 
१२ | आरेखक श्रेणी-२ [__ शै. _'| 
१३ | नाईक a ४) 
१४ | शिपाई 3 
१५ | चौकीदार = aa 
१६ | वाहनचालक lf, ea 
एकुण २८ 
२ कार्यकारी अभियंता, [aoa कार्यकारी अभियंता a se 
निम्न वर्धा प्रकल्प 2 | उप कार्यकारी अभियंता 1 १_| 
विभाग, वर्धा ३ | क.अ./सहा.अ.श्रे-२/श्ा.अ. ४ 
४ | विभागीय लेखापाल |) अ” _'| 
५ | प्रथम लिपीक ae 
६ | वरिष्ठ लिपीक षु 
७ | कनिष्ठ लिपीक ४ 
८ | आरेखक श्रेणी १ a :_| 
९ | आरेखक श्रेणी २ a 
ae | ० | टंकलेखक ३ 
११ | १ | भांडारपाल a 
१२ | सहाय्यक भांडारपाल (110. 
१३ | लघु टंकलेखक किंवा निम्न श्रेणी लघु | 
लेखक 


शासन निर्णय क्रमांकः . मुदतवाढ २०१८/(२१००)/प्र.क्र.५४७/मोप्र-(२) 


१४ । संगणक =a 
१५ | वाहन चालक = ee 
१६ | नाईक शिळ अं 
१७ | शिपाई 4 
१८ | चौकीदार a es 

एकुण ३४ 
२.१ | उपविभागीय अभियंता | 9 | उप विभागीय अभियंता 1 a 
निम्न वर्धा प्रकल्प २ | क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. ४ 
उपविभाग क्र.१, धनोडी | ३ । वरिष्ठ लिपीक a 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ | आरेखकश्रेणी ३ [| त... 
७ | टंकलेखक 12 मी. || 
८ | वाहन चालक ae 
९ | शिपाई २ 
| 90 o | चौकीदार a 'औ._| 

एकुण १८ 
२.२ | उपविभागीय अभियंता, विवि उप विभागीय अभियंता — a 
निम्न वर्धा प्रकल्प २ | क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. ४ 
उपविभाग क्र.२, धनोडी | ३ | वरिष्ठ लिपीक = a 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ _ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ | आरेखकश्रेणी ३ शिक. ककल 
७ | टंकलेखक a 
८ | वाहन चालक a 
९ | शिपाई २ 
१० | ० । चौकीदार |. वी. | 

एकुण १८ 
२.३ | उपविभागीय अभियंता, ae | उप विभागीय अभियंता [.__ ae 
निम्न वर्धा प्रकल्प २ | क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. ४ 
पनुर्वसन उपविभाग क्र.१ | ३ | वरिष्ठ लिपीक fo ap | 
आर्वी ४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ _ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ | आरेखकश्रेणी ३ [.._. शी. 
७ | टंकलेखक शिक कळ 
८ । वाहन चालक a 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः . मुदतवाढ २०१८/(२१००)/प्र.क्र.५४७/मोप्र-(२) 


९ | ras 2 

| 90 | o | चौकीदार ae 

एकुण १८ 

२.४ | उपविभागीय अभियंता, | १ | उप विभागीय अभियंता | 
निम्न वर्धा प्रकल्प २ | क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. ४ 
पुनर्वसन उपविभाग ३ | वरिष्ठ लिपीक a 
क्र.२, ४ | कनिष्ठ लिपीक 2 
आर्वी ५ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ | आरेखक श्रेणी 3 a 

७ | टंकलेखक शाक 

वाहन चालक | 

९ | ras 2 

| 9° | o | चौकीदार 1 aa 

एकुण १८ 

३ कार्यकारी अभियंता, (१९० कार्यकारी अभियंता (1 ae 
निम्न वर्धा कालवे 2 | उप कार्यकारी अभियंता शिट का 
विभाग, वर्धा ३ | क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. ४ 
४ | विभागीय लेखापाल | oe 

५ | प्रथम लिपीक ae 

६ | वरिष्ठ लिपीक ५ 

७ | कनिष्ठ लिपीक ४ 

आरेखक a a 

९ | सहायक आरेखक — .| 

| qo | टंकलेखक 3 

Page| १ | भांडारपाल a 

१२ | सहाय्यक भांडारपाल aa 

१३ | लघु टंकलेखक किंवा निम्न श्रेणी लघु शकि 

लेखक 

१४ | संगणक Se ae 

१५ | वाहन चालक a 

१६ | नाईक i का 

१७ | शिपाई प 

१८ । चौकीदार |"... 
एकुण ३४ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः . मुदतवाढ २०१८/(२१००)/प्र.क्र.५४७/मोप्र-(२) 


३.१ | उपविभागीय अभियंता, ae उप विभागीय अभियंता 1 aa 
निम्न वर्धा कालवे २ | क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. ४ 
उपविभाग क्र.१, पुलळगांव | ३ | वरिष्ठ लिपीक शिळ कळ 

४ । कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ । अनुरेखक a 
७ | टंकलेखक 1 a 
८ | वाहन चालक 1 a | 
९ | शिपाई २ 
(१९, ० । चौकीदार [1 a 
एकुण १८ 

३.२ । उपविभागीय अभियंता, ae उप विभागीय अभियंता a आ... | 
निम्न वर्धा कालवे २ | क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. ४ 
उपविभाग क्र.२, पुलगांव | ३ । वरिष्ठ लिपीक es 

४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ _ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ । अनुरेखक [.__ ह ५| 
७ | टंकलेखक — | 
८ | वाहन चालक ho a 4 
९ | शिपाई २ 
१० | ० । चौकीदार a 
एकुण १८ 

३.३ | उपविभागीय अभियंता, i उप विभागीय अभियंता a ee 
निम्न वर्धा कालवे २ | क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. ४ 
उपविभाग क्र.३, वर्धा ३ । वरिष्ठ लिपीक = a 

४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ _ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ । अनुरेखक = ae 
७ | टंकलेखक ae 
८ | वाहन चालक —— | 
९ | शिपाई २ 
१० o | चौकीदार a 
एकुण १८ 

३.४ | उपविभागीय अभियंता, 95 4 उप विभागीय अभियंता |... aaa 
निम्न वर्धा कालवे २ | क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. ४ 
उपविभाग क्र.४, देवळी | ३ । वरिष्ठ लिपीक a 


शासन निर्णय क्रमांकः . मुदतवाढ २०१८/(२१००)/प्र.क्र.५४७/मोप्र-(२) 


(मुख्यालय वर्धा) ४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
4 | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ ।अनुरेखक | यक || 
७ | टंकलेखक कळक | 
८ | वाहन चालक |... a 
९ | शिपाई २ 
| 9° | o | चौकीदार |__| 
एकुण १८ 
३.५ । लघु पाटबंधारे अन्वेषण a उप विभागीय अभियंता a a 
(आदिवासी) उपविभाग, | २ | क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. ४ 
वर्धा ३ | वरिष्ठ लिपीक 1१ 
४ । कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ । अनुरेखक == oa 
७ | टंकलेखक (___ 
८ | शिपाई 2 
९ | चौकोदार a eed 
एकुण | Ww 
एकुण २५७ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः . मुदतवाढ २०१८/(२१००)/प्र.क्र.५४७/मोप्र-(२) 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ २०१८/(२१००)/प्र.क्र.५४७/मोप्र-२, दि.१५/११/२०१८ चे सहपत्र 
रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील एकूण २१ पदे (०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९) 


विवरणपत्र २ 
अ.क्र. कार्यालयाचे नांव | पदनाम पद संख्या । पद धारकाचे नाव सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 

।१___ | निम्न वर्धा प्रकल्प | मुकादम (१ | श्री.यु.एन.सोनवणे ३१.०१.२०२१ 
विभाग, वर्धा चौकीदार a श्री.व्ही.यु.वावरे ३१.०७.२०२० 
मजुर ९ श्री.बी.एस.खरे ३०.१०.२०२० 
श्री.पि.पि.वानखेडे ३०.०९.२०१९ 
श्री.एच.के.बुटले ३१.०१.२०१९ 
श्री.आर.यु.डोंगरे ३१.०७.२०२२ 
श्री.जी.एम.मडवे ३०.०६.२०२१ 
श्री.पी.टी.निकाळजे ३१.०७.२०२३ 
श्री.पी.एस.मात्रे ३१.०५.२०१९ 
श्री.व्ही.बी.आत्राम ३१.०७.२०२० 
श्री.बी.एन.घरड ३१.०७.२०२६ 
२ निम्न वर्धा कालवे | यांत्रिकी (१ | श्री.र.वि.मुरे ३१.१२.२०२० 
विभाग, वर्धा मदतनिस (१ | एस.झेड.आमझरे ३१.०३.२०१९ 
चौकोदार fo श्री.प्र.नी.चौधरी ३०.११.२०१९ 
मुकादम (१ | श्री.गि.प.चरडे ३१.०७.२०२२ 
मजुर ६ श्री.भि.म.मेश्राम ३०.०५.२०२१ 
श्री.प्र.बा.डोंगरे ३०.०६.२०२३ 
श्री.वि.शा.तराळे ३०.०९.२०२३ 
श्री.चं.म.माजरखेडे ३१.१२.२०१८ 
श्री.ल.उ.नथिले ३०.०६.२०२३ 
श्री.दि.प.ढाले ३०.०६.२०२५ 

एकुण २१ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


